RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - १३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६ ते एप्रिल १, २०२० / चैत्र ६ - १२, शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ९ ३६९/ २०१९.- जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक उपरोक्त आदेश क्रमांक २ मध्ये 
अंशत : बदल करून खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे . 


श्री . एन . एन . धेड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, मनमाड शहर यांना मंजूर करण्यात 
आलेली दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१९ ते ८ नोव्हेंबर २०१ ९ अशी एकूण 

दिवसांची अर्जित रजा रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी श्री. फंड 
यांना दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१ ९ व ५ नोव्हेंबर २०१९ अशी एकूण 
२ दिवसांची वैद्यकीय रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


, 


५ 


क्रमांक बी -२/ ५२१५/ सन २०१९.- श्रीमती श्वेता विनय चांडक , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे यांना दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१ ९ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर 
२०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
आलेली आहे. तसेच दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ डिसेंबर २०१ ९ पावेतो मुख्यालय 
सोडणेची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती श्वेता विनय चांडक यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती श्वेता विनय चांडक , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . मिलींद महादू 
निकम , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे ठेवण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती श्वेता 
विनय चांडक , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 


सदर आदेशाची नोंद श्री . एन. एन. धेड, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मनमाड शहर यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


नारायण जी . गिमेकर, 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


नाशिक , 


१२ नोव्हेंबर २०१९ . 


वि ( एच ) ७१५ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च२६ ते एप्रिल २, २०२० / चैत्र ६- १२ , शके १९ ४२ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


. 


आदेश 


अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

धुळे . 
धुळे , २६ नोव्हेंबर २०१९. 


क्रमांक वि -६ / डीएलई/( डीएलई)/ जीएनएल/( वाणिज्य )/ १०८ / २७ ९ ३/ 
सन २०१९.- जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे जाहीर 
करतात की , धुळे एमएच सीएससी व्हीएलई को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी 
लिमिटेड, धुळे , जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४) कलम ९ 
( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ 
( डीएलई)/ जीएनएल/ ( वाणिज्य )/ १०८/ २०१९ -२०२०/ सन २०१ ९ , दिनांक 
२० नोव्हेंबर २०१ ९ असा आहे . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


१ ९ ६० 


चे 


तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण वाणिज्य सहकारी संस्था या 
उपवर्गात करण्यात येत आहे. 


डॉ . सोपान शिंदे, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे . 


धुळे , २० नोव्हेंबर २०१९. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -१/ ५१४८/ सन २०१९.- श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
१३ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९ पावेतो अशी 
एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 

श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एजाज हुसैन सैयद , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
आला होता . 

श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर 
रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत 
दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर 
गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

शैलेश रंगनाथ उगले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , धुळे 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 
धुळे , २० नोव्हेंबर २०१ ९. 


. 


क्रमांक जिदुवि / जळगाव/ सहकार /१६४७/ २०१ ९. - मी , रविंद्र पाटील, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो 
की , माऊली महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
नाचणखेडे , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० ( १) 
अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य 
कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ पीसीआर/ एजीआर /( ओ )/ 
( डी)/ २५६/ २०१ ९, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१९ असा आहे . 

रविंद्र र. पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

जळगाव. 
जळगाव , २१ नोव्हेंबर २०१ ९. 


, 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ १६७०/ २०१९.- मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो 
की , श्री गोविंद दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , जुवार्डी, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ,मार्च२६ ते एप्रिल २, २०२० / चैत्र ६- १२ , शके १९ ४२ 


३ 


तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० ( १) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीएन / एजीआर/( ओ ) / 
( डी )/ २५७/ २०१९ , दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१ ९ असा आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२६०/ २०१९ , दिनांक २० नोव्हेंबर २०१ ९ असा आहे. 

रावसाहेब खेडकर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 

जिल्हा अहमदनगर . 


श्रीगोंदा , 


२० 


नोव्हेंबर २०१ ९ . 


रविंद्र र . 


पाटील , 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

जळगाव. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


जळगाव , 


२५ नोव्हेंबर 

२०१९ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सनिश्री/ वि -३/ श्रीकृष्णबहुउद्देशीयसंस्था/ जाहिरनामा / संस्था 
नोंदणी/ २८१७/ सन २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , श्रीकृष्ण बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , घुटेवाडी, 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० (१ ) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था 
असे करण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ २३/ सन २०१ ९.- श्री . एस . एम . तापकीरे, 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांची 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१ ९ ते दिनांक ७ डिसेंबर २०१९ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक ४ डिसेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एम . तापकीरे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस . एम . तापकीरे , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . एम . बेलकर , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 

श्री . एस . एम . तापकीरे , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, नेवासा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 

श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल/ सी / 
१८५९/ २०१ ९, दिनांक १२ सप्टेंबर २०१ ९ असा आहे . 


श्रीगोंदा, 

१२ 


सप्टेंबर २०१९ . 


आदेश 


अहमदनगर , 


२ ९ नोव्हेंबर 


२०१ ९ . 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशीय / संस्था नोंदणी/ 
जाहिरनामा / ३५६१ / सन २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , 
चिखली, तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) व ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 
असून उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९/ सन २०१ ९.- श्रीमती के . एस . बाकरे , 
जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ,मार्च२६ ते एप्रिल २, २०२० / चैत्र ६- १२ , शके १९ ४२ 


दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१ ९ ते दिनांक ४ डिसेंबर २०१ ९ रोजीची 
एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ५ डिसेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . एस. एच. खाडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अकोले 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . एस. काळे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . एस . बाकरे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -७ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -७ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . एस. एच. खाडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , 
२२ 

नोव्हेंबर 

२०१ ९ . 


आदेश 


श्रीमती के. एस. बाकरे , जिल्हा न्यायाधीश -७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती पी . एन . राव , जिल्हा न्यायाधीश 
९ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


रे 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ६३/ सन २०१९.- श्रीमती एस. सी . निर्मळे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर यांची दिनांक 
२० नोव्हेंबर २०१९ रोजीची एक दिवसाची वैद्यकीय रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . सी . निर्मळे यांना २ 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


श्रीमती के . एस . बाकरे , जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -७ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 

श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 


- 


श्रीमती एस . सी . निर्मळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी. डी . कोळेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


अहमदनगर , २२ नोव्हेंबर २०१९ . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्रीमती एस. सी . निर्मळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २२ नोव्हेंबर २०१ ९. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५५/ सन २०१९.- श्री . एस . एच. खाडे, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले यांची दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२०१९ ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
२२ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन कामकाजानंतर ते दिनांक 
२६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ ८ / सन २०१९.- श्री . पी. पी . मोदी , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, राहाता यांची दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१ ९ 
ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २६ 
नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० नोव्हेंबर 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एच. खाडे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . पी . मोदी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , राहाता या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ,मार्च२६ ते एप्रिल २, २०२० / चैत्र ६- १२ , शके १९ ४२ 


५ 


आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , राहाता या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजीची 
एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २ डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . पी . पी . मोदी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , राहाता 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती एस . एन . सचदेव , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . पी . पी . मोदी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , राहाता 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर 
ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , राहाता या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . यु. पी . देवर्षी यांना १७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


. 


अहमदनगर , २५ 

नोव्हेंबर 

२०१ ९ . 


श्री . यु. पी . देवर्षी, १७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . के . जाधव , १८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०१/ सन २०१ ९.- श्रीमती सरिता विश्वंभरन , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता यांची दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१ ९ रोजीची एकूण 

दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १ डिसेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . यु. पी . देवर्षी, १७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते १७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , २६ 

नोव्हेंबर 

२०१ ९ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती सरिता विश्वंभरन यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, राहाता या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


- 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४४/ सन २०१९.- श्रीमती एम . के. कोठुळे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
७ डिसेंबर २०१९ ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२० रोजीपर्यंत बाल 
संगोपन रजेवर असल्यामुळे त्यांचे पदाचा वरील कालावधीतील 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एन. एन . जोशी , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २७ नोव्हेंबर २०१९ . 


श्रीमती सरिता विश्वंभरन , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , राहाता यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती व्ही . बी . लावंड - कोकाटे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


३ 


रे 


आदेश 


श्रीमती सरिता विश्वंभरन , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , राहाता ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहाता या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ७३ / सन २०१ ९.- श्रीमती एस. के . टोनपे , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०१९ व दिनांक 

३० 

नोव्हेंबर २०१९ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २ डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २५ नोव्हेंबर २०१९. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/४३/ सन २०१९.- श्री . यु. पी . देवर्षी, 
१७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . के . टोनपे यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ,मार्च२६ ते एप्रिल २, २०२० / चैत्र ६- १२ , शके १९ ४२ 


सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


२७ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ 
डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन . एल. येवलेकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


. 


श्रीमती एस. के . टोनपे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . बी . जी . पवार , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस . के . टोनपे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , श्रीरामपूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २७ नोव्हेंबर २०१९. 


श्री . एन . एल . येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती आर. एस . भोसले , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


श्री . एन . एल . येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , २८ नोव्हेंबर 

२०१९ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५५/ सन २०१९.- श्री . एस. एच. खाडे, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अकोले यांची दिनांक २६ नोव्हेंबर 
२०१९ ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची एकूण २ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांना दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजीपासून ते दिनांक २८ 
नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
कार्योत्तर परवानगी देण्यात येत आहे . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एच. खाडे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


, 


श्री . एस . एच. खाडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अकोले 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . एस . काळे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६२/ सन २०१९.- श्री . पी . डी . कोळेकर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक २९ 
नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक १ डिसेंबर २०१९ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २ डिसेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . डी. कोळेकर यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 

श्री . पी . डी . कोळेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एस . सी . निर्मळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . पी . डी . कोळेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २८ नोव्हेंबर २०१९. 


श्री . एस. एच. खाडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अकोले 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , २८ नोव्हेंबर २०१ ९. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५७/ सन २०१९.- श्री . एन. एल . येवलेकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर 
२०१९ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६ ते एप्रिल २, २०२० / चैत्र६- १२, शके १९ ४२ 


७ 


आदेश 


आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस. एस. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त न्यायीक 
कार्यभार श्रीमती के . पी . राठौर , ४ थे दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . आर . 
बी . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस. एस . शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर , २९ नोव्हेंबर २०१९. 

अहमदनगर . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७०/ सन २०१९.- श्रीमती आर . एस . राय , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांची दिनांक २ 
डिसेंबर २०१ ९ ते दिनांक ५ डिसेंबर २०१९ रोजीची एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . एस . राय यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 

श्रीमती आर. एस. राय , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २ डिसेंबर २०१९ व दिनांक ३ डिसेंबर 
२०१९ रोजी श्री . बी . जी . पवार , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे व दिनांक ४ डिसेंबर २०१९ 
ते दिनांक ५ डिसेंबर २०१९ रोजीपर्यंत श्री . एस. एम . बोमीडवार , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे 
ठेवणेत येत आहे. 

श्रीमती आर . एस . राय , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २८ नोव्हेंबर २०१९ . 


, 


. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७३/ सन २०१९.- श्रीमती एस . के . टोनपे, 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांची दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०१९ व दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची मंजूर करण्यात आलेल्या अर्जित रजेपैकी दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे 
रद्द करण्यात येत आहे. 
अहमदनगर , २९ नोव्हेंबर २०१ ९. 


. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था/रजा/ ९ ६०८/ २०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. 

श्री . जे. पी . झपाटे, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १ ९ ८१ मधील नियम 
६२ ( १) मधील तरतुदीअन्वये दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०१९ अशी एकूण १५ दिवसांची अनर्जित रजा मुख्यालय 
सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . जे. पी . झपाटे , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक यांचे न्यायालयाचा दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१ ९ ते दिनांक २८ 
नोव्हेंबर २०१ ९ पावेतोचा कार्यभार श्रीमती एस . एम. नायर , जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 

श्री . जे. पी . झपाटे , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
नाशिक यांचे रजेखाती दिनांक १ जानेवारी २०२० , दिनांक १ जुलै 
२०२० तसेच दिनांक १ जानेवारी २०२१ रोजी जमा होणाऱ्या एकूण ३० 
दिवसांचे अर्धपगारी रजेमधून १५ दिवस रजा अशी एकूण ३० दिवसांची 
अर्धपगारी रजा खर्ची टाकणेत यावी. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . पी. झपाटे , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे दिनांक १४ 
नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१ ९ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

नोव्हेंबर २०१९ . 


१ 


, 


. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७४/ सन २०१९.- श्री . एस . एस . शिंदे, 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक २ डिसेंबर 
२०१९ ते दिनांक १० डिसेंबर २०१९ रोजीची एकूण ९ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ 
डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस . शिंदे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 


नाशिक , २५ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ,मार्च२६ ते एप्रिल २, २०२० / चैत्र ६- १२ , शके १९ ४२ 


आदेश 


श्री . ए. डी . करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . डी. हरगुडे, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
तळोदा यांनी सांभाळला. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. डी . 
करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , ३ डिसेंबर २०१ ९. 


, 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ९ ७८७/ २०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे . 

श्री . जे. पी . झपाटे, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
६२ ( १) मधील तरतुदी अन्वये दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१ ९ ते 
३० नोव्हेंबर २०१९ अशी एकूण २ दिवसांची अनर्जित रजा मुख्यालय 
सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . जे. पी . झपाटे, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
नाशिक यांचे न्यायालयाचा दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०१ ९ पावेतोचा कार्यभार श्रीमती एस . एम . नायर , 

जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्री. जे. पी. झपाटे, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक यांचे रजेखाती दिनांक १ जुलै २०२१ रोजी जमा होणाऱ्या एकूण 
१० दिवसांचे अर्धपगारी रजेमधून २ दिवस रजा अशी एकूण ४ दिवसांची 
अर्धपगारी रजा खर्ची टाकणेत यावी. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २) 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . पी . झपाटे , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे दिनांक २९ 
नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

रविंद्र म . जोशी, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
३० नोव्हेंबर २०१९ . 

नाशिक . 


नाशिक , 


, 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ एमएच -२३१२/ २८७८ / सन २०१९.- श्रीमती एस. ए. 
विराणी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांची दिनांक ५ डिसेंबर २०१९ ते दिनांक 
६ डिसेंबर २०१९ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . ए . विराणी यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती एस . ए. विराणी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . निलेश बी . पाटील, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . 
ए. विराणी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 

प्रमोद एस. तरारे , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नंदुरबार , ५ डिसेंबर २०१९. 

नंदुरबार. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ एमएच-२३१२/ २८५४ / सन २०१९.- श्री . ए. डी . 
करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यांना दिनांक 

३० 

नोव्हेंबर 
१ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. डी. करभाजन यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


२०१९ रोजीची 


५ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


